महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप्र-१०१४/प्र.क्र. १२७/कार्यासन चौदा 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ - सामान्य प्रशासन विभाग, शा.आ.क्र.असप्र-१०१४/प्र.क्र.१२७/चौदा, दि.०४.०२.२०१६ व 
दि.०३/०४/२०१८ 


आदेशा 

श्री.प्र.पां.लुबाळ, अवर सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, यांची या विभागाच्या 
दि.०४/०२/२०१६ च्या आदेशान्वये राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अवर सचिव 
(शिक्षण) गट-अ या पदावर २ वर्षाच्या कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
दि.०३/०४/२०१८ च्या आदेशान्वये सदर प्रतिनियुक्‍तीवरील नियुक्‍तीस एक वर्षाकरीता मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. सदर मुदत दि.२८/०२/२०१९ रोजी संपुष्टात येत आहे. 
२. आताया आदेशान्वये श्री.प्र.पां.लुबाळ, अवर सचिव यांच्या राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील अवर सचिव (शिक्षण) गट-अ या पदावर दि.०१.०३.२०१९ पासून पुढे १ वर्ष म्हणजेच 
दि.२७.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर श्री.लुबाळ, अवर 
सचिव यांना मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 
रि सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१२१८०६१२२५०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Imtiyaz Mushtaque 
Kazi 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई ४०० ०३५. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
४) अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५) अ.मु.स.व मु.रा.शि.अ., सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सा.न्या.व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७) सह/उपसचिव कार्या.२०-अ, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) सह/उप सचिव (आस्थापना) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९) श्री. प्र.पां.लुबाळ, अवर सचिव (शिक्षण) गट-अ, राज्यपालांचे सचिव कार्यालय, 
१०) निवड नस्ती 
११) का.१४/संग्रहार्थ 


